सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे , राजपत्र क्र . १२ ] 


गुरुवार ते बुधवार, मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८, शके १९३९ [ पृष्ठे -३५,किंमत : ०. ०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


भाग एक- शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती, पृष्ठे 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार-ब व - 
चार- क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित - 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ ( भाग चार- अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १३ 
असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका, जिल्हा परिषदा व पंचायत ते 
समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपंचायती, नगरपरिषदा , जिल्हा १५ 
नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम , या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व 
अधिसूचना. 


४८३ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ ते 

औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 


५१४ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 


६ . मुख्य कार्यकारी अधिकारी , सुंदरलाल सावजी अर्बन को - ऑप 
या बँकेकडील संदर्भ / एचओ/ वसुली/ ३९४६/ २०१६ -१७ दिनांक 
१ / १२/ २०१६ . 
७. या कार्यालयाचे जा .क्र .८- सआ / वैधा . कार्य व अवसा.काम / 
कलम १५६/ २०१६/ १८१ दि . २४ / ६/ २०१६ चे परीपत्रक . 


अवसा. व 


१ . मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे - १ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४ / १५६( २ ), 
दिनांक १९/ ३/ १९६८ . 


२. शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ / प्र.क्र .१२० / १५- स 
दिनांक २/ ४/ २००५. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व 

नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


३ . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना बँका/ डी - ४/ 
ना . पत / क .१५६/ प्रशिक्षण/ ०५ दि . १३ / ०७/ २००५ . 
४. या कार्यालयाचे परीपत्रक जा.क्र ./ ना.पत/ डी -४/ पतसंस्था/ का . क.१५६/ 
दि . २१/ ११/ २०११ . 


क्र . ना . बँका / सआ -१ / सुंदरलाल सावजी अर्बन बँक १५६ / अधि ./ 
१७/ २६२ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ 
( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन 
मी , सुनील पवार , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये सुंदरलाल सावजी अर्बन को - ऑप 
बँक लि .जिंतूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०१ 


५ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र .१९४२/ २०१३ 
मधील दि . ५/ १२ / २०१५ रोजीचे आदेश . 


औ . भाग १ – १२ 


४८३ 


४८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २- ८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबाजावणी 
| कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व 


तिची विक्री करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि .३१ / ०३/ २०१७ 
या कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


श्री . व्ही . आर सोनी 


व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


वाशिम , अकोला , 
जालना , औरंगाबाद , 
अमरावती, कोल्हापूर , 
नागपूर, बुलढाणा 
परभणी जिल्हा 


श्री . एल. आर . खंडागळे 


सहायक व्यवस्थापक 


वसुली अधिकारी 


| 


श्री . आर. पी . बरगळ 


वरिष्ठ लिपिक 


वसुली अधिकारी हिंगोली व नांदेड जिल्हे 


| 


श्री . एन. डी . कांबळे 


वरिष्ठ लिपिक 


वसुली अधिकारी 


परभणी जिल्हा 


__ 


१ ) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, नियम 
यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकारी तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकारी काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४/ प्र. क्र .२३१ /१५ - स 
दिनांक २३ / ११/ २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


२) सदरचे अधिकारी सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

३ ) वसूली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
अ- ३ , अ- ४ व ब कर्ज वसूलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्रे विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थानी 
देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक 
यांचे कार्यालयास माहिती सारद करावी . 


९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा " सिव्हील कोट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी सुंदरलाल सावजी 
अर्बन को - ऑप बँक लि . जिंतूर ( महाराष्ट्र सह . संस्था अधिनियम १९६० 
व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे लिहावे . 


१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसुली सुंदरलाल सावजी अर्बन को - ऑप बँक असा फलक लावला येवू 


शकेल . 


४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास , किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


५ ) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा 
भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . 
वसूली अधिकरी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात 
केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी. 
त्याबाबतचा नमुना अ- १ , अ -२ , अ- ३ , अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 


११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता 
येणार नाही . संबंधीत कर्जदार | जमीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतेही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही . 


६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१६ दि 
बेसिन कॅथोलिक को - ऑप.बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकामध्ये 
दि .५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची 
कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहाकरी संस्था अधिनियम १९६० व नियम 
१९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार वसुलीची कार्यवाही करावी . 

७) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 


सुनिल पवार , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३-२९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


४८५ 


कार्यालयास सादर केलेला आहे . 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

त्याअर्थी महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 

अधिनियम १९६७ चे नियम ८३ मधील तरतुदीस अनुसरुन मला प्राप्त 
वाचा : 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम 

झालेल्या अधिकारान्वये मी , जे बी गुट्टे, जिल्हा निवडणुक निर्णय अधिकारी 

तथा जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था जालना कृषि उत्पन्न बाजार 
१९६३ चे कलम १४ ( ४ ) ( अ ) श्री . पी . आर नालवार , निवडणूक निर्णय 

समिती घनसावंगी या बाजार समितीच्या सन २०१६- १७ ते २०२१-२२ या 
अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती घनसवंगी यांचा महाराष्ट्र कृषि 

कालावधी करिता सोबतचा नमुना- क (नियम ८३ नुसार ) दर्शविलेले सदस्य 
उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) अधिनियम १९३७ चे नियम 

हे बाजार समितीचे निवडुन आलेले समिती सदस्य म्हणुन अधिसुचित 
८१ प्रमाणे नमुना १४ प्रमाणे निवडणुक निकालाबाबतचा अहवाल 

करित आहे. 
दिनांक १६.०१ .२०१७ . 

त्याप्रमाणे महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास विनियमन ) 
अधिसुचना 

अधिनियम १९६७ चे कलम २२ मधील तरतूदीस अनुसरुन श्री पी व्ही 
क्र ./पणन / अधिसुचना/ कृउबास / घनसावंगी/ १६७/ २०१७ . - ज्याअर्थी गावंढे, सहाय्यक निबंधक , सहकारी संस्था घनसावंगी यांची नवनिर्वाचित 
निवडणुक निर्णय अधिकारी , कृषि उत्पन्न बाजार समिती घनसावंगी यांनी संचालक मंडळाची पहिली सभा व पदाधिकारी निवड संदर्भाकरिता पिठासिन 
वाचा क्रमांक ०२ नुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती घनसावंगी या बाजार अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करित आहे . 
समितीच्या संचालक मंडळ निवडणुक सन २०१६- १७ मध्ये निवडुण आलेल्या 

त्यांची नांवे शासकीय राजपत्रात आणि वृत्तपत्रात प्रसिध्द करण्यात 
उमेदवारांचा निवडणुक निकाल महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास 

येत आहे . 
व विनियमन ) अधिनियम १९६७ चे नियम ८१ प्रमाणे नमुना १४ मध्ये या 

नमुना ११- क (नियम ८३ ) पहा 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती घनसावंगी ता . घनसावंगी जि . जालना 

सन २०१६-१७- २०२१- २२ करिता समिती सदस्य 
अ. क्र . निवडूणन आलेल्या सभासदांचे निवडूणन आलेल्या सभासदांचा पूर्ण पता 

ज्या मतदार संघातून निवडूण 
नाव 

आले आहे तो मतदार संघ 
बोबडे शिवाजी रावसाहेब 

मु . पो तिर्थपुरी , ता . घनसावंगी जि . जालना सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
देशमुख नेताजीराव दत्ताजीराव मु . पो . घनसावंगी, ता . घनसावंगी जि . जालना सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
ढेरे बबन किसन मु . पो .बोडखा, ता . घनसावंगी जि . जालना 

सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
गायकवाड भगवान किसन मु . पो . तनवाडी , ता . घनसावंगी जि . जालना 

सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
स . नसिर स . अहेमद मु . पो .पांगरा, ता . घनसावंगी जि .जालना 

सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
तौर अशोक भिमराव 

मु .शिवनगांव , ता . घनसावंगी जि . जालना | सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
उढाण तात्यासाहेब नरहरी 

मु .कंडारी ( अंबड ), ता . घनसावंगी जि . जालना सेवा सहकारी संस्था सर्वसाधारण 
भालेकर कुसुम सिताराम 

मु . पो . रामसगांव , ता . घनसावंगी जि . जालना सेवा सहकारी संस्था महीला मतदार संघ 
तौर किरन रविंद्र 

मु .लिंबी पो . कुं पिंपळगांव , ता . घनसावंगी जि . जालना सेवा सहकारी संस्था महीला मतदार संघ 
१० । गाढवे भास्कर काशिनाथ मु . पो . ढाकेफळ , ता . घनसावंगी जि . जालना 

सेवा सहकारी संस्था - इतर मागास वर्ग 
११ | पवार उत्तम गुणा मु . गुणानाईक तांडा पो . जांबसमर्थ , 

सेवा सहकारी संस्था वि . जा . भ . ज /विमाप्र 
ता . घनसावंगी जि . जालना 
१२ | देशमुख अमोल गोपाळरावे मु . पो . राजंणी, ता . घनसावंगी जि . जालना 

ग्रामपंचयात - सर्वसाधारण 
१३ | शिदें बन्सीधर मनोहर मु . श्रीपतधामनगांव पो . गुंज , 

ग्रामपंचयात - सर्वसाधारण 
ता .घनसावंगी जि .जालना 
१४ । पराडे भिमराव रामभाऊ रा . क्रातीनगर पो .लिबोणी, ता . घनसावंगी जि . जालना 

ग्रामपंचयात - अनुसूचित 

जाती / जमाती 
१५ वाघ रावसाहेब सौदाजी मु .मानेपुरी पो. राणीउंचेगांव , ता . घनसावंगी जि . जालना 

ग्रामपंचयात - आर्थीकदृष्टया 

दुर्बलघटक 
१६ | बजाज देवीलाल चत्रभुज मु . पो . तिर्थपुरी , ता . घनसांवगी जि . जालना 

व्यापारी 
कंटुले शिवाजी लक्ष्मणराव मु . पो . कुंभारपिंपळगांव , ता . घनसांवगी जि . जालना 

व्यापारी 
१८ | पठाण नादीर खाँ नन्हेखाँ मु . पो . घनसांवगी जि . जालना 

हमाल व्यापारी 


१७ 


जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , जालना. 


४८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व 

नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 
१. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे - १ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४/ १५६( २) , 
दिनांक १९/ ३/१९६८ . 
२. शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५ /प्र. क्र . १२०/ १५- स 
दिनांक २/ ४/ २००५. 
३. सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा .क्र . ना बँका/ डी - ४/ 
ना .पत/ क .१५६ /प्रशिक्षण /०५ दि . १३ / ०७/ २००५ . 
४ . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परीपत्रक जा .क्र ./ ना.पत / डी -४ /पतसंस्था / 
का .क . १५६/ ११ दि . २१/ ११/ २०११ . 


क्र . जिउनि | कलम १५६ / अधिकार/ चेतक अर्बन को 
( अवसायनात ) / १७. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे 
कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करुन मी , जी . जी . पुरी जिल्हा उप निबंधक सहकारी 
संस्था परभणी या आदेशान्वये चेतक अर्बन को - ऑप बँक लि . परभणी 
ता . जि . परभणी ( अवसायनात ) या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबाजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहाकारी संस्था 
अधिनियम १९६० चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता 
जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसूल करण्याचे निबंधकाचे 
अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दि . ३१/ ०३/ २०१७ या करीता प्रदान करीत आहे 


५ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ 
मधील दि . ५/ १२/ २०१५ रोजीचे आदेश . 


६ . अवसायक चेतक अर्बन को - ऑप बँका लि . परभणी ता . जि . 
परभणी ( अवसायनात ) यांचेकडील पत्र दिनांक १२/ २०१६ च्या 
ठरावाची नक्कल . 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचे नांव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


श्री . एच. एस . चन्नेवाड 


विशेष वसुली अधीकारी 


विशेष वसुली अधिकारी 


परभणी 


श्री . एस . बी . यादव 


व्यवस्थापक 


विशेष वसुली अधिकारी 


परभणी 


वसूली अधिकरी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात 
केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . 
त्याबाबतचा नमुना अ- १ , अ -२ , अ - ३ , अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 


१ ) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १५६( १ ) व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकारी तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ दि 
बेसिन कॅथोलिक को - ऑप.बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकामध्ये 
दि .५ डिसेंबर २०१५४ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची 
कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहाकरी संस्था अधिनियम १९६० व नियम 
१९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार वसुलीची कार्यवाही करावी . 


२) सदरचे अधिकारी सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३ ) वसूली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
अ- ३ , अ - ४ व ब कर्ज वसूलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी. ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्रे विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थानी 
देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक 
यांचे कार्यालयास माहिती सारद करावी . 


७) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकारी काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार 
अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४ /प्र .क्र . २३१ / १५- स 
दिनांक २३/ ११/ २०१६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 


४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास , किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 

५) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा 
भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . 


९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये " असे 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


४८७ 


लिहावे. 


ना . पत / क . १५६ / प्रशिक्षण/ ०५ दि . १३ / ०७/ २००५ . 


१० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 

४ . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परीपत्रक जा .क्र . ना .पत / डी - ४/ 
वसुली अधिकारी चेतक अर्बन को - ऑप बँक लि . परभणी असा फलक 

पतसंस्था / का . क .१५६/ ११ दि . २१/ ११/ २०११ . 
लावला येवू शकेल . 

५. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांचे रिट याचिका क्र . १९४२ / २०१३ 
११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 

मधील दि .५/ १२/ २०१५ रोजीचे आदेश . 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता 

६ . अवसायक सुवर्णा को - ऑप बँका लि . परभणी ता . जि . परभणी 
येणार नाही . संबंधीत कर्जदार / जमीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 

( अवसायनात ) यांचेकडील पत्र दिनांक १७/ १/ २०१७ च्या ठरावाची 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा 

नक्कल. 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
१२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 

नियम १०७ अन्वये 
वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतेही रक्कम 
वसुल करता येणार नाही . 

आदेश 
जी . जी . पुरी , 

क्र जिउनि / कलम १५६/ अधिकार / सुवर्णा अर्बन को . ऑप. 
जिल्हा उपनिबंधक , ( अवसायनात )/ १७/ २९४ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
सहकारी संस्था परभणी. चे कलम १५६ (१ ) व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 

शक्तीचा वापर करुन मी , जी . जी . पुरी जिल्हा उप निबंधक सहकारी 
संस्था परभणी या आदेशान्वये सुवर्णा अर्बन को - ऑप बँक लि . परभणी 

ता . जि . परभणी ( अवससायनात ) या संस्थेच्या खालील अधिकाऱ्यांस 
जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांजकडून 

त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
१ . मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र अधिनियम १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
राज्य , पुणे - १ यांचेकडील परिपत्रक क्र . एडीएम / १८४/ १५६( २) , वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबाजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र 
दिनांक १९/ ३/ १९६८ . 

सहाकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ 
२. शासनाची अधिसूचना क्र . सीएसएल १६०५/ प्र.क्र .१२० / १५ - स अनुसार मालमत्ता जप्त करुन व तिची विक्री करुन रकमा वसूल 
दिनांक २/ ४/ २००५ . 

करण्याचे निबंधकाचे अधिकार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेश 
३ . सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जाक्रना बँका/ डी - ४/ 

राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दि . ३१ / ०३ / २०१७ या 

कालावधीकरीता प्रदान करीत आहे 
अ . क्र . अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिकार प्रदान केलेल्या 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 
अधिकाऱ्याचे नांव 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


20 


श्री . जी . आर . शहाने 


विशेष वसुली अधिकारी 


विशेष वसुली अधिकारी 


परभणी 


__ _ १) वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार 
कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा, 
नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकारी तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


४ ) अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास, किंवा सेवा निवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 
किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार 
आपोआप रद्द होतील . 


२) सदरचे अधिकारी सहकार कायदा कलम १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३ ) वसूली अधिकारी यांनी दर माह सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात 
अ -३ , अ- ४ व ब कर्ज वसूलीची माहिती संबंधीत जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . ज्या सहकारी संस्थेचे 
कार्यक्षेत्रे विभाग , दोन विभाग अथवा राज्य कार्यक्षेत्र आहे त्या संस्थानी 
देखील त्यांचेमुख्य कार्यालय ज्या जिल्ह्यामध्ये आहे त्या जिल्हा उपनिबंधक 
यांचे कार्यालयास माहिती सारद करावी . 


५ ) वसूली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा 
भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा . 
वसूली अधिकरी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय कोषागारात 
केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र नोंदवही ठेवण्यात यावी . 
त्याबाबतचा नमुना अ-१ , अ- २ , अ- ३ , अ- ४ सोबत जोडलेला आहे . 

६ ) मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२/ २०१३ दि 
बेसिन कॅथोलिक को - ऑप.बँक विरूध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर या याचिकामध्ये 
दि .५ डिसेंबर २०१५४ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात घेवून वसुलीची 
कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहाकरी संस्था अधिनियम १९६० व नियम 
१९६१ अन्वये अप्राप्त असलेल्या अधिकारानुसार वसुलीची कार्यवाही करावी . 


४८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


७) वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले 
अधिकारी काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 

८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण- १५०४/ प्र .क्र .२३१/ १५ - स 
दिनांक २३/ ११/ २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा 
वापर करता येणार नाही . 

९ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ", " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या 
शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी 
वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सह . 
संस्था अधिनियम १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ अन्वये) ” असे 
लिहावे. 
____ १० ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर 
वसुली अधिकारी सुवर्णा अर्बन को - ऑप बँक असा फलक लावला येवू 
शकेल . 

११) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 
यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता 
येणार नाही. संबंधीत कर्जदार | जमीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत 
आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 
___ १२ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार 
वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय कोणतीही रक्कम वसुल 
करता येणार नाही . 

जी . जी . पुरी , 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था परभणी . 


आदेश 
क्र . २०१७/ एमएजी- १ /सीआर- ७. - त्यामुळे वरील प्रमाणे आंदोलनात्मक 
कार्यक्रम तसेच नगरपरिषद सार्वत्रिक निवडणूका आणि नगरपरिषद अध्यक्षांचा 
निवडणूक जिल्हयात शांततेत व सुरळीत पार पडण्याकरीता तसेच कायदा 
व सुव्यवस्था अबाधीत राहणेसाठी मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ ( १९५१ 
चा अधिनियिम २२ ) चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी उस्मानाबाद , 
याव्दारे असे आदेश देत आहे की , शासकीय कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या 
व्यक्ती खेरीज अन्य कोणत्याही व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणी किंवा 
सडकेवर किंवा जवळपास तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचे कार्यालय / 
अर्ज स्विकृती ठिकाणी, मतदान केंद्र व मतमोजणी केंद्र : 

१ ) शस्त्र, लाठया , काठया , बंदुका , तलवारी, चाकू , रिव्हॉल्वर इत्यादी 
जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

२ ) ज्या शारिरीक इजा करणेस कारणीभूत ठरतील किंवा सहज 
बाळगता येतील अशा वस्तू जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

३ ) कोणतेही क्षार , द्रव पदार्थ, स्फोटके जवळ बाळगता येणार नाहीत . 

४ ) दगड , क्षेपणास्त्रे , किंवा प्रवर्तक क्षेपणास्त्रे जवळ बाळगता येणार 
नाहीत किंवा ठेवता येणार नाहीत , वाहून नेता येणार नाहीत . 

५ ) कोण्याही व्यक्तिस आवेशी भाषणे , अंगविक्षेप , विडंबनात्मक नकला 
करता येणार नाहीत . 

६ ) सभ्यता किंवा नितीमत्ता यास बाधा येईल अशी किंवा अराजकता 
माजेल अशी चित्रे, नकाशे, घोषणा फलके , चिन्हे किंवा अशी कोणतीही 
वस्तु जवळ बाळगता येणार नाही . 

७) व्यक्तीचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे/प्रतिमाचे प्रदर्शन करता येणार 
नाही . 

८ ) व्यक्ती किंवा समुहाच्या भावना जाणून बुजून दुखविण्याच्या उद्येशाने 
वाद्य वाजवणार नाहीत . 

हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे हद्दीत दिनांक २४/०१ / २०१७ चे ०६. ०० 
पासून ते दिनांक ०५/ ०२/ २०१७ चे २४ . ०० वाजेपावेतो ( दोन्ही दिवस 
धरून ) अंमलात राहतील . 

आणखी असेही आदेश देत आहे , की सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्थेसाठी 
खालील आदेश पाळणे अत्यावश्यक आहे . त्याअर्थी मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ ( १९५१ चा कायदा २२ ) चे कलम ३७( ३ ) प्रमाणे मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन , मी अपर जिल्हादंडाधिकारी 
उस्मानाबाद , उस्मानाबाद जिल्हयाच्या कोणत्याही सडकेवर किंवा सार्वजनिक 
ठिकाणी एका ठिकाणी पाच किंवा अधिक व्यक्तींना एकत्रित येण्यास 
किंवा मिरवणुका काढण्यास मनाई करीत आहे आणि असेही आदेशीत 
करीत आहे की , शासकीय कामावरील कोणतेही पोलीस अधिकारी , कर्मचारी 
किंवा शासनाचे अधिकारी , कर्मचारी, अंत्य यात्रा, धार्मिक कार्यक्रम यास 
हे आदेश लागू राहणार नाहीत . उक्त कालावधीत मिरवणुकांना / सभांना 
परवानगी देण्याचे अधिकार पोलीस अधिक्षक, उपअधिक्षक , मंडळ पोलीस 
निरीक्षक , पोलीस उपनिरीक्षक यांना राहतील . 

हे आदेश उस्मानाबाद जिल्ह्याचे संपुर्ण हद्दीपावेतो दिनांक २४ . ०१.२०१७ 
चे ०६.०० पासून ते दिनांक ०५ .०२ . २०१७ चे २४ .०० वाजेपावेतो 
( दोन्ही दिवस धरुन ) अंमलात राहतील . 

हे आदेश आज दिनांक २३ .०१. २०१७ रोजी माझे सही व या कार्यालयाचे 
शिक्क्यानिशी निर्गमित केले आहेत . 
उस्मानाबाद , २३ जानेवारी २०१७ . 

दुर्वाचनिय , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , उस्मानाबाद . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


ज्याअर्थी पोलीस अधिक्षक , उस्मानाबाद यांनी त्यांचे गोपनिय पत्र 
जा .क्र .जिविशा/बंदी आदेश / ३४४ / २०१७ उस्मानाबाद दि . १८/ ०१/ २०१७ 
अन्वये उस्मानाबाद जिल्ह्यात खालील प्रमाणे कार्यक्रम आयोजित असल्याने 
कळविले आहे . 
१ . दि . २६/ ०१/ २०१७ रोजी प्रजास्ताक दिना साजरा होणार आहे . 
२. दि . २९/ ०१/ २०१७ रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगमार्फत विक्रीकर 
निरीक्षक , परीक्षा होणार आहे . 
३. दि . ०२ / ०२ / २०१७ रोजी कळंब येथे मुस्लीम आरक्षण करीता तालुकास्तरीय 
मोर्चा आयोजित आहे . 
४ . विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने नोट बंदीच्या अनुषंगाने आंदोलने 
करण्यात येत आहेत . 
५. विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने त्यांच्या विविध मागण्यासाठी 
( मुस्लिम आरक्षण , मराठा आरक्षण , चारा टंचाई , पाणी टंचाई शेतकरी 
आत्महत्या या कारणामुळे ) अचानकपणे आंदोलनात्मक कार्यक्रम होण्याची 
शक्यता आहे . 
मुंबई पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७ ( १) (३ ) प्रमाणे बंदी आदेश . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


४८९ 


उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) कार्यालय भूम ता . भूम जि . उस्मानाबाद 


जाहीर प्रगटन 


विषय :- मौजे कात्राबाद ता . परंडा जि . उस्मानाबाद 
मज्जीत इनाम देवस्थानची विरासत मंजुरीबाबत . 


क्रमांक २००९ , धार्मिक -कंपा-०३ . - याद्वारे असे जाहीर करण्यात येते की , श्री . सुजतअली 
मुरादअली बेग रा. कात्राबाद ता . परंडा जि . उस्मानाबाद येथील रहिवाशी असून मौजे 
कात्राबाद ता . परंडा मज्जीत इनाम देवस्थानचा पुजारी म्हणून सेवा पुजा -अर्चा महोत्सव 
वगैरे करीत होते . त्यांचा मृत्यू दिनांक ०२/ ०१/१९७९ रोजी यादगीर जिल्हा गुलबर्गा 
राज्य कर्नाटक येथे झालेला आहे . सदरील देवस्थानच्या सेवेसाठी खालील प्रमाणे 
इनामी जमीन आहे . 


अ.क्र . | गावाचे नांव | जमीन स .नं . 


क्षत्र 


आकार 


हे . आर 


रु .पै . 


०१ मौजे कात्राबाद ___ ०७ 


१२ हे. ४८ आर . | २५ रु. ७२ पै. 


ता . परंडा 


मयत पुजारी श्री . सुजतअली मुरादअली बेग रा .कात्राबाद यांच्या पश्चात 
विरासत मंजुरीसाठी श्री .विलायतअली सुजतअली बेग रा . कात्राबाद ता . परंडा यांनी अर्ज 


दिला आहे . 

सर्व संबंधीतांना या जाहीर प्रगटनाद्वारे जाहीर केले जाते की , मयत 


श्री . सुजतअली मुरादअली बेग यांना खालील प्रमाणे वारस आहेत . 
१. विलायतअली सुजतअली बेग 

मुलगा 
२ . रियासतअली सुजतअली बेग 

मुलगा ( मयत ) वारस 
१. वाजीतअली रियासतअली बेग 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्र .२०१६/ भूसं /सीआर/ २१ 

दि . २२ / ०२ / २०१७ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ /प्र.क्र .७७/ अ- २ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक " प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचेविस्थापन 
होणार नाही ) 
___ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही .) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 


नातु 


२. साजीदअली रियासतअली बेग 


नातु 


३. सादीकअली रियासतअली बेग नातु 
४ वाशीकअली रियासतअली बेग नातु 

त्यांच्या नांवेविरासत मंजूरीस कोणाचा कांही हितसंबंधी वा आक्षेप आल्यास 


त्यांनी हे जाहीर प्रगटन प्रसिध्द झालेपासून ०६ आठवडयांचे आत लेखी पुराव्यासह 
कोर्टात सादर करावेत . मुदतीनंतर अथवा पुराव्याअभावी आलेल्या आक्षेपाचा विचार 
केला जाणार नाही व विरासत मंजूरीच्या कार्यवाहीचा विचार केला जाईल . 
क्रमांक २००९ , धार्मिक -कंपा-०३ . 

( प्रविण ज्ञानू पवार ) 
उपजिल्हाधिकारी ( अतियात ) भूम 
तथा उपविभागीय अधिकारी भूम 


४९० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २- ८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 
जि . उस्मानाबाद . 


गांव - वालवड 


अनुसूची एक 
जमिनीची वर्णन 
__ ता . भूम 
भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


अ . क्र . 


जिल्हा - उस्मानाबाद 
अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर . मध्ये 


१ . ३४ 


० . ७५ 


१ . ६६ 
० .९९ 
० . ७० 


६२ 


__ अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना - १ अंतर्गत 
टप्पा 

क्रमांक ३( ब ) अंतर्गत सामाईक मुख्य हिवर्डा कालवा 
मौजे वालवड 

ता . भूम जि . उस्मानाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना- १ अंतर्गत टप्पा 

क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत सामाईक मुख्य हिवर्डा कालवा मौजे 

वालवड ता . भूम जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 

कालव्यामुळे मौजे वालवड येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार 
आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना- १ अंतर्गत टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) 
अंतर्गत सामाईक मुख्य हिवर्डा कालवा मौजे वालवड ता . भूम जि . उस्मानाबाद 
या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे/ कुटुंबाचेविस्थापन होणार नाही. 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
___ कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना- १ यास केंद्र शासनाचे 
पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ अन्वये पर्यावरण 
परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने भूसंपादन कायदा 
२०१३ अधिनियमातील कलम- ६ अधिनियमातील कलम-६ चे उप कलम 
२ चे तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता 
नाही . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
आ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 
लागू नाही. 
भ - प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 
क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : 
१ ) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 

करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 
नियुक्ती केलेली नाही . 
उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २२ / २/ २०१७ 
ठिकाण : भूम जि . उस्मानाबाद . 

स्वाक्षरीत/ 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


० . १९ 


० .०२ 
० . १४ 
० . ३८ 
० . ३६ 


६२ 
६२ 
६२/ ३ 
६२/ ३ 
६२/ ३ 
६२/ ३ 
६२/ ३ 
६४/ २ 
६४/ २ 
६४/ ३ 


० . ५५ 


० . ४१ 


० . ३४. ५ 
० . ३४. ५ 
१ .११ 


६५ 


० .४६ 


६५ 


६५ 


० .०२ 
० . १९ 
० . २५ 
० . ३९ 
० .७३ 
० . २७ 


६६ 


६६ 


७१ / १ 


७१ / १ 


० . १६ 


७१/ २ 
एकूण 


० . ३६ 

१२ .१२ 

स्वाक्षरीत/ 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


४९१ 


अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे . ) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


क्र .२०१६/ भूसं / सीआर/ २५ 

दि . २२/ ०२ / २०१७ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/प्र .क्र .७७/ अ - २ दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक " प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 
जि . उस्मानाबाद . 


गांव- जेजला 

अ . क्र . 


अनुसूची एक 
जमिनीची वर्णन 
ता . भूम 
भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 

२ 
१२७ ब 


जिल्हा - उस्मानाबाद 
अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर. मध्ये 

३ 
० . ६३ 
० .५१ 
० . १२ 
१. २६ 


१२७ ब 


१२८ ब 
एकूण 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


स्वाक्षरीत/ 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 
अनुसूची २ 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 


प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प उपसा सिंचन योजना 

टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत जेजला कालव्यासाठी मौजे जेजला, 
ता . भूम , जि . उस्मानाबाद 


प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प उपसा सिंचन योजना 

टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत जेजला कालव्यासाठी मौजे जेजला , 
ता . भूम, जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 


१ 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 


समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौजे जेजला येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


४९२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प उपसा सिंचन योजना -१ टप्पा क्रमांक ३ 
( ब ) अंतर्गत जेजला कालव्यासाठी मौजे जेजला ता . भूम , जि . उस्मानाबाद 
या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्र . २०१६ / भूसं/ सीआर /०९ 

दि . २२/ ०२ / २०१७ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ- २ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन 
संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त 
अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प उपसा सिंचन योजना-१ यास 
केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम -६ अधिनियमातील कलम 
६ चे उप कलम -२ चे तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता नाही . 


प्रशासकाचा 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
इ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - लागू 
नाही . 


म - प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 


क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक " प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट कलम ( ०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


१ ) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचेपुनर्वसन 

करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 

नियुक्ती केलेली नाही . 
२) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २२ / २/ २०१७ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचेविस्थापन 
होणार नाही ) 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही .) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


ठिकाण : भूम जि . उस्मानाबाद . 


स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


___ परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 
__ परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


४९३ 


जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


१६ 


२३० 


१७ 


२३५ 
२३६ 


१८ 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ०३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


२४१ 
२४१ 
२४१ 


२४१ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे. 


२१ 
२२ 


१३९ 
१३७ 
१३६ 


पो . ख . ० .०५ 

० . १३ 
० .१२ 
० .१३ 
० . १२ 
० . १२ 
० .०२ 
० . ०४ 
० . ४४ 
० .०६ 
० . २१ 
० .०१ 
० .२१ 
० .१३ 
० .१५ 
० .०५ 
० .०१ 
० . २६ 
० .१२ 
० .०८ 


११४ 


अनुसूची एक 
जमिनीची वर्णन 


२५ 


११५ 
११३ 
१०९ 
१०८ 
१०७ 


गांव- गोलेगांव 


२७ 


ता . भूम 
भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


अ . क्र . 


जिल्हा - उस्मानाबाद 
अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर . मध्ये 


२८ 


२९ 


२१ 


२ 


३० 
३१ 


१६८ 


३२ 


० .०३ 


१६८ 


३३ 


० .०२ 


३४ 


० . ०४ 
० . ०९ 


३५ 


३६ 


० . १९ 


३७ 


० . २० 
० . २९ 
० . १० 


३८ 
३९ 


| 


१६९ 
१६९ 
१६९ 
१६९ 
१७२ 
१७२ 
१७२ 
१७३ 
१७३ 
१७४ 
१७४ 
१७४ 
१७४ 


० . १२ 
० . १० 


० . २० 


० . ०९ 
० .०९ 
८ . ८२ 


एकूण 


० . २८ 
० . १४ 
० . ०८ 
० .०८ 
० .०८ 
० . ०८ 
० . १० 
० . १० 
० . १० 
० . १७ 
० . १७ 
० . ०८ 
० . ०८ 
० .०८ 
० . ०८ 
० . ०८ 
० . ३४ 
० .१७ 
० .१६ 
० .१६ 
० . २८ 
० . १९ 
० .२२ 
० . २२ 
० . २२ 
० . २२ 
० . ०७ 
० . ११ 
० . १८ 
० . ४८ 


१७४ 


| 


|७| 


१७५ 
१७६ 
१७७ 


स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 
जि . उस्मानाबाद . 


१७७ 


१७८ 


१० 


१७९ 


११ 


१८१ 


१८१ 


१८१ 


१८१ 


१२ 
१३ 
१४ 
१५ 


१८२ 
१८३ 
१८४ 
२२९ 


४९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१० 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत गणेगांव- देवंग्रा कालवा मौ . गोलेगांव , 
ता . भूम, जि . उस्मानाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत गणेगांव- देवंग्रा कालवा मौ . गोलेगांव, ता . 
भूम , जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौजे गोलेगांव येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना-१ टप्पा क्रमांक ३ 
( ब) अंतर्गत गणेगांव- देवंग्रा कालवा मौ . गोलेगांव , ता . भूम , जि . उस्मानाबाद 
या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

__ सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

__ कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना-१ यास 
केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम - ६ अधिनियमातील कलम 
६ चे उप कलम -२ चे तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता नाही . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 
लागू नाही . 
ब - प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 
क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : 
१ ) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 

करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 

नियुक्ती केलेली नाही. 
२ ) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन 

विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 
सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे कलम ११ 
चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता 
येईल . 
दिनांक : २२/ २/ २०१७ 
ठिकाण : भूम जि . उस्मानाबाद . 

स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्र .२०१६ / भूसं / सीआर/ २० 

दि . २२/ ०२/ २०१७ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ / प्र.क्र . ७७/ अ- २ दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक " प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम (०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे. 

___ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही ) 

___ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे. ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही .) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


४९५ 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे . ) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीची वर्णन 
गांव- वारेवडगांव 

ता . भूम जिल्हा - उस्मानाबाद 
अ . क्र . 

भूमापन किवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक हे . आर . मध्ये 


२१५ 
२१५ 
२१६ 
२२९ 


२२९ 
२२९ 
२२९ 
२३० 
२३२ 
२३२ 
२३५ 
२३५ 
२३६ 


० .१६ 
० . ३९ 
० . ४२ 

० .३२ 
पोख ० .०७ 

० .१२ 
० . १२ 
० . ७२ 
० .६६ 
० . १५ 
० . १५ 
० .१२ 
० .१२ 
० . २८ 
० . २७ 
० . ५० 
० . २८ 
० . ३३ 
० . २५ 
० . ०८ 

० . २७ 
पो . ख . ० . ०१ 

० . ५८ 
० . ४० 
० . ३६ 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
टप्पा क्रमांक ३ ( अ ) अंतर्गत गणेगांव- देवंग्रा कालवा मौ . वारेवडगांव , ता . 
भूम , जि . उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
टप्पा क्रमांक ३ ( अ ) अंतर्गत गणेगांव - देवंग्रा कालवा मौ . वारेवडगांव , ता . 
भूम , जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौजे वारेवडगांव येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 
कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना टप्पा क्रमांक ३ 
( अ ) अंतर्गत गणेगांव- देवंग्रा कालवा मौ . वारेवडगांव , ता . भूम , जि . उस्मानाबाद 
या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

___ सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना- १ यास 
केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम - ६ अधिनियमातील कलम 
६ चे उप कलम -२ चे तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता नाही . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ- प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - लागू 
नाही . 
ब - प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 
क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : 
१ ) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचेपुनर्वसन 

करण्याची आवश्यकता नाही . त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 

नियुक्ती केलेली नाही. 
२) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल. 
दिनांक : २२ / २/ २०१७ 
ठिकाण : भूम जि . उस्मानाबाद . 

स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 
जि . उस्मानाबाद . 


२३९ 


१५ 


२४० 


२४२ 


१७ 
१८ 
१९ 


२४३ 
२६४ 
२५६ 
२६३ 


२६२ 
२६१ 


२२ 


२६० 


० .९८ 


२७२ 
२७६ 


२५ 


२७७ 


२७ 


२८४ 


० .३१ 
० . २४ 

० . २८ 
पो . ख . ० .०२ 

० . ३० 
० . ५४ 
० . १५ 
९ .९५ 


२८ 


२८५ 
२८९ 
२९० 
एकूण 


३० 


११ 


४९६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 

बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 

क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

___ तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०५ ) 
अधिसूचना 

नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 

( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) 

यांच्या नियम १० च्या उप नियम (०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
क्र .२०१६/ भूसं / सीआर / ०५ 

दि . २२ / ०२ / २०१७ 

भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 

अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 

जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र .७७/ अ -२ दिनांक 

भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 
१९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 

अनुसूची एक 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 

जमिनीची वर्णन 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा गांव - बिरुबाचीवाडी 

ता . भूम - जिल्हा - उस्मानाबाद 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 

अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 

गट क्रमांक - हे . आर . मध्ये 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 

१११ 

० . १० 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 

११२ 

० .०२ 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 

११६ 

० .४३ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक " प्रयोजन असा करण्यात 

११६ 

० . ४३ 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 

११६ 

१ . २० 
आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 

११६ 

० . ३८ 
दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 

१२४ 

१ . ६५ 
च्या पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 

४५ 

० .३७ 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 

४६ 

० . ४१ 
भासण्याची शक्यता आहे . 

४७ 

० . २४ 

० . ३१ 
आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 

० . २७ 
व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या यासोबत जोडलेल्या 

० . ११ 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 

० . ११ 
विस्थापन होणार नाही ) 

५२ 

० . ११ 
आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (०१ ) अन्वये पुनर्वसन 

५२ 

० . ११ 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

११ ९१ 

० . ३८ 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 

० . ३८ 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. ) 

५१ 

० .१३ 
५३ 

१ . २६ 
त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 

५४ 

० .०३ 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 

५५ 

१ .३२ 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 

० . ३० 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 

एकूण 

९ . ०५ 
जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

स्वाक्षरीत / 
परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 

( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 

उपविभागीय अधिकारी तथा 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता 

भूसंपादन अधिकारी भूम 
येईल. 

जि . उस्मानाबाद . 


४८ 


svore 


५२ 


५२ 


९१ 


५६ 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


४९७ 


१२ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


क्र . २०१६ / भूसं / सीआर/ १५१/ १ 


दि . २२ / ०२/ २०१७ 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना -१ अंतर्गत टप्पा 

क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत जेजला कालवा मौजे बिरुबाचीवाडी , 
ता . भूम , जि . उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना- १ अंतर्गत टप्पा 

क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत जेजला कालवा मौजे बिरुबाचीवाडी , 
ता . 

_ भूम , जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 

कालव्यामुळे मौजे बिरुबाचीवाडी येथील शेतकऱ्यांना १८७१ हे . 
क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

__ कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना- १ अंतर्गत टप्पा क्रमांक 
३ ( ब) अंतर्गत जेजला कालवा मौजे बिरुबाचीवाडी , ता . भूम , जि . उस्मानाबाद 
या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

__ सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) 

कृष्णा मराठवाडा उपसा सिंचन योजना- १ यास केंद्र शासनाचे 
पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ अन्वये पर्यावरण 
परिणामनिर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने भूसंपादन कायदा 
२०१३ अधिनियमातील कलम-६ अधिनियमातील कलम-६ चे उप कलम 
२ चे तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता 


ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ /प्र.क्र . ७७ / अ-२ दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


नाही . 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - लागू 
नाही . 
ब - प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 
क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
___ अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : 
१ ) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 
__ करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 

नियुक्ती केलेली नाही . 
२) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २२/ २/ २०१७ 
ठिकाण : भूम जि . उस्मानाबाद . 

स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक ” प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही ) 

___ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (०१) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही .) 


त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर ,जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


४९८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ -२९ , २०१७ : चैत्र २- ८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे . ) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


आणि पारदर्शकतेचा हक्क सुधारणा आध्यादेश ( २०१४ चा आध्यादेश ९ ) 
याद्वारे भूमीसंपादन , पूनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई करण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे .) यामध्ये 
कलम १० क समाविष्ठ केले असून त्यामध्ये अशी तरतूद केली आहे की , 
अनुचित शासनाला , जनहिताच्या दृष्टीने अधिसूचनेद्वारे , उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण ३ व प्रकरण ३ याच्या तरतूदी लागू करण्यापासून ( ख ) विद्युतीकरण, 
सिंचन, रस्ते , पाणीपुरवठा व जलसंधारण यासह ग्रामीण भागातील पायाभूत 
सुविधा यास सुट दिली असून पाझर तलाव नागेवाडी हे प्रकरण सिंचन व 
जलसंधारण मध्ये मोडत असल्यामुळे भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील 
कलम- ६ चे उप कलम- २ चे तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण 
करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ- प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - लागू 
नाही . 


अनुसूची एक 
जमिनीची वर्णन 
____ ता . भूम 


गांव- नागेवाडी 


जिल्हा - उस्मानाबाद 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर . मध्ये 

३ 
३ .८३ 
० .८० 
४ . ६३ 


ब - प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 
क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : 


३२१ ( जुना ) , ३४ ( नवीन ) । 
३२२ ( जुना ), ३५ ( नवीन ) 

एकूण 


१ ) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 

करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 
नियुक्ती केलेली नाही . 


अनुसूची २ 


२ ) 


रकम 


उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 


प्रकल्पाचे नांव :- नागेवाडी पाझर तलाव मौ . नागेवाडी, ता . भूम , 
जि . उस्मानाबाद 


प्रकल्पाचे वर्णन : नागेवाडी पाझर तलाव मौ . नागेवाडी , ता . भूम , 
जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 


सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहेकिंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौजे नागेवाडी येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


दिनांक : २२/२/ २०१७ 


अनुसूची तीन 


ठिकाण : भूम जि . उस्मानाबाद . 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 


नागेवाडी पाझर तलाव मौ . नागेवाडी, ता . भूम , जि . उस्मानाबाद 
या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 


स्वाक्षरीत/ 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 


शासन महसूल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई- ३२ यांनी त्यांचे 
अधिसूचना क्रमांक संकीर्ण- ०१/ २०१५/प्र.क्र .३/ अ-२/दिनांक १३ मार्च २०१५ 
द्वारे भूमीसंपादन , पूनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई करण्याचा 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


४९९ 


१३ 


अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्र . २०१६/ भूसं /सीआर/ १२ 

दि . २३ /०२/ २०१७ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ / प्र .क्र . ७७ / अ - २ दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीची वर्णन 
गांव- चिंचपूर ( ढगे ) ता . भूम जिल्हा - उस्मानाबाद 
अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 

गट क्रमांक | हे . आर . मध्ये 


५०१ 


५०२ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक " प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे, असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


|-rror 


५०४ 


५०५ 


४९२ 


४९१ 


५२३ 
५२२ 
५३३ 


प्रकल 


५३९ 


११ 


५४० 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या यासोबत जोडलेल्या 
अनसची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही ) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (०१) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही .) 


१२ 


० . २० 
१. ७९ 
१ .०४ 
० .९७ 
० .४१ 

० . ३६ 
० .०१ पो . ख . 

० . ७२ 
० .४७ 

० . ७६ 
० . ०२ पो . ख . 

० . ६९ 
१ .०४ 
० .९१ 
० .५४ 

२. ३० 
० . १७ पो . ख . 

१.१३ 
० . ७७ 
० . ११ 
० . २० 
० .१२ 
० . १९ 
० . १४ 
० . ७३ 
० .८६ 
१६ . ६५ 


५४६ 
५४५ 
५४९ 


93 


१५ 


५५६ 
३२ 


१६ 


१७ 


४० 
४१ 


१८ 


त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


४२ 


४३ 


४४ 


२२ 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 


४५ 
४७ 
एकूण 


५०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
टप्पा क्रमांक ३ ( अ) अंतर्गत गणेगांव - देवंग्रा कालवा मौ . चिंचपूर ढगे , ता . 
भूम, जि . उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसासिंचन योजना 
टप्पा क्रमांक ३ ( अ) अंतर्गत गणेगांव - देवंग्रा कालवा मौ . चिंचपूर ढगे , ता . 
भूम , जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौ . चिंचपूर ढगे येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना टप्पा 
क्रमांक ३ ( अ ) अंतर्गत गणेगांव- देवंग्रा कालवा , मौ . चिंचपूर ढगे , ता . भूम , 
जि . उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

____ सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना- १ यास 
केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम - ६ अधिनियमातील कलम 
६ चे उप कलम -२ चे तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता नाही . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ- प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम - लागू 
नाही. 
ब- प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही. 
क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : 

सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 

नियुक्ती केलेली नाही. 
२) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २३ / २/ २०१७ 
ठिकाण : भूम जि . उस्मानाबाद . 

स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


१४ 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्र .२०१६/ भूसं /सीआर/ ०६ 

दि . २३ / ०२ / २०१७ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ / प्र .क्र . ७७ / अ - २ दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक " प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे, आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही ) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (०१ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यासविशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल . 

परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०५ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 


परतु, उप 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २- ८ , शके १९३९ 


५०१ 


भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीची वर्णन 
गांव- चिंचपूर ( ढगे ) ता . भूम जिल्हा - उस्मानाबाद 
अ . क्र . भूमापन किंवा | अंदाजित क्षेत्र 

गट क्रमांक हे . आर . मध्ये 


१४८ 


० . ४९ 
० . ७२ 


१५६ 


० . ४० 


|-rr079 


१७३ 
१७२ 
१७० 
१६८ 
२७३ 


० . ४७ 
० . ४५ 
० .४६ 

० . ५७ 
० .०१ पो . ख . 


८ 


२७२ 


___ ० . १८ 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 

टप्पा क्रमांक ३ ( अ) अंतर्गत गणेगांव - देवंग्रा कालवा मौ . चिंचपूर 

ढगे , ता . भूम , जि . उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 

टप्पा क्रमांक ३ ( अ ) अंतर्गत गणेगांव- देवंग्रा कालवा मौ .चिंचपूर 

ढगे , ता . भूम , जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौ .चिंचपूर ढगे येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना टप्पा 
क्रमांक ३ ( अ ) अंतर्गत गणेगांव - देवंग्रा कालवा, मौ .चिंचपूर ढगे , ता . भूम , 
जि . उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचेविस्थापन होणार नाही. 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

___ _ सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसासिंचन योजना- १ यास 
केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम- ६ अधिनियमातील कलम 
६ चे उप कलम -२ चे तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता नाही . 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - लागू 
नाही . 
ब - प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही. 
क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 
___ अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : 

सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 
नियुक्ती केलेली नाही . 
उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन 
विभाग, उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

___ सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २३/ २/ २०१७ 
ठिकाण : भूम जि . उस्मानाबाद . 

स्वाक्षरीत/ 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


२७९ 
२७८ 


१० 


११ 


२८० 


२८१ 


१3 


१५ 


२८२ 
२८३ 
२८४ 
२८६ 
२९३ 
२९४ 
२९५ 
३२९ 


१७ 


। 


माहा . 


२ ) 


उप 


० .०१ पो . ख . 

० . २८ 

० .४४ 
० .०१ पो . ख . 

० . २९ 
० . २७ 
० . १८ 
० . २५ 
० . ३१ 
० . ११ 
० . २२ 
० .४७ 
० .०३ 

० . १० 
० .०१ पो . ख . 

० . ११ 
० .०१ पो . ख . 

० . ३० 
० .०१ पो . ख . 
___ ० .११ 
० . ०१ पो . ख . 

० . ६० 
० . १२ 
० . १८ 
० . २५ 
० . २२ 
० .३१ 
० . २९ 
९ . २५ 


२० 


२१ 


३२८ 


२२ 


। 


३२७ 


२३ 


३२६ 


३१६ 
३१७ 
३१८ 
३१९ 
३२० 
३१५ 
३१४ 
एकूण 


५०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २- ८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


१५ 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


क्र .२०१६/ भूसं /सीआर/ २६ 

दि . २३/ ०२/ २०१७ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ / प्र.क्र . ७७/ अ- २ दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


अनुसूची एक 


जमिनीची वर्णन 


गांव- दांडेगांव 


जिल्हा - उस्मानाबाद 


अ . क्र . 


ता . भूम - 
भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर . मध्ये 


० . ०३ 


० . २८ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक " प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


२५१ 
२५२ 
२५३ 
२५४ 


mocwa00 


२५५ 


० . ५० 
० . ५१ 
० . ३१ 
१ .०३ 
० .७१ 
३ . ३७ 


२४८ 


२५० 


एकूण 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या यासोबत जोडलेल्या 
अनसची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही ) 


कलपा 


अनुसूची २ 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 

क्र . १ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत जेजला कालव्यासाठी मौजे 

दांडेगांव , ता . भूम , जि . उस्मानाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 

क्र . १ टप्पा क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत जेजला कालव्यासाठी मौजे 
दांडेगांव , ता . भूम , जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (०१ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही. ) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही. 


समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौ . दांडेगांव येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 


अनुसूची तीन 


बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना-१ अंतर्गत 
टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत जेजला कालव्यासाठी मौजे दांडेगांव , ता . 
भूम , जि . उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन होणार 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


नाही. 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


५०३ 


अनुसूची चार 


१६ 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 


कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना- १ यास 
केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम -६ अधिनियमातील कलम 
६ चे उप कलम -२ चे तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता नाही . 


अनुसूची पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


अ- प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम - लागू 
नाही . 


ब- प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्र .२०१६/ भूसं /सीआर/ १७ 

दि . २३/ ०२/ २०१७ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र . क्र . ७७ / अ - २ दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना" असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक " प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट कलम (०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही. 


टिप : 


१) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 

करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 
नियुक्ती केलेली नाही . 


२ ) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन 

विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


कलप 


दिनांक : २३ / २/ २०१७ 


ठिकाण : भूम जि . उस्मानाबाद . 


स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 
जि . उस्मानाबाद . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या यासोबत जोडलेल्या 
अनसची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही ) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम (०१ ) अन्वये 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर 
प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही .) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त 
जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 


५०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळेतिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित । 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे.) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम (०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


अनुसूची एक 
जमिनीची वर्णन 


गांव- नवलगांव 


ता . भूम 


जिल्हा - उस्मानाबाद 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 
हे . आर . मध्ये 


अनुसूची २ 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना 
क्र . १ टप्पा क्रमांक ३ ( अ ) अंतर्गत गणेगांव देवंग्रा कालव्यासाठी मौ . 
नवलगांव , ता . भूम , जि . उस्मानाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना 
क्र . १ टप्पा क्रमांक ३ ( अ ) अंतर्गत गणेगांव देवंग्रा कालव्यासाठी मौ . 
नवलगांव , ता . भूम, जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौ . नवलगांव येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र . १ 
टप्पा क्रमांक ३ ( अ) अंतर्गत गणेगांव देवंग्रा कालव्यासाठी मौ . नवलगांव , 
ता . भूम , जि . उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

___ सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना- १ यास 
केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांक २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम - ६ अधिनियमातील कलम 
६ चे उप कलम -२ चे तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची 
आवश्यकता नाही. 

अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 
लागू नाही. 
ब - प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 
क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : 

सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 

नियुक्ती केलेली नाही . 
२ ) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २३/ २/ २०१७ 
ठिकाण : भूम जि . उस्मानाबाद . 

स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 
जि . उस्मानाबाद . 


० .०४ 


१ 
२ 


९८ 
१११ 


। 


० .८४ 
० . ०२ पोख 

० .६४ 
० . १० 
० . ०६ 


११३ 
११० 
११४ 
११४ 
१०९ 
११५ 
७१ 


० . ४० 


० . १७ 


० . १७ 


७० 
६८ 
६७ 


० .०२ 
० .०५ पोख 

० . १० 
० . १० 
० . १७ 
० . २५ 
३ . १३ 


६६ 


एकूण 


स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 
जि . उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


५०५ 


१७ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 


भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम (०५ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 


क्र . २०१६ / भूसं / सीआर/ ०८ 

दि . २८/ ०२/ २०१७ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / २०१४/ प्र . क्र . ७७/ अ - २ दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीची वर्णन 
गांव - अंबी 

ता . भूम 

जिल्हा - उस्मानाबाद 
अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

हे . आर . मध्ये 


१२५ 
१२५ 


० . २८ 
० .५३ 


१२५ 


० . ५३ 


१२५ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक " प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते, ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट कलम ( ०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 


१२५ 
१२६ 


० . ५३ 
० . ५३ 
१ .१३ 
० .८१ 
१ . २७ 
१ . २७ 


१२६ 


१२७ 


१२७ 


११८ 


० . ४० 


११७ 


० . ५० 
० . ५० 


११७ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही ) 


११७ 


० . ५० 


११६ 
११५ 


११५ 


११४ 
११४ 


११३ 
११३ 


० . ५५ 
० .३२ 
० .३२ 
० .३३ 
० .३३ 
० . २४ 
० . २४ 
० . २४ 
० .५३ 
० . ५३ 
० .२२ 
० .२२ 
० . ४२ 


११३ 


__ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१ ) अन्वये 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा 
तपशील यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर 
प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही .) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या 
प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त 
जमिनीचा अथवा जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा 
उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता 
येईल . 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 


११० 


११० 
१११ 
१११ 


१०२ 


० . २१ 


१०३ 
१०३ 
१०३ 
१०३ 


० . २१ 
० . २१ 
० . २२ 


५०६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २- ८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


__ १५ 


१०० 


२५४ 


१०० 


० . ७८ 
० . ७८ 
० .४४ 


० . ०९ 
० . १९ 
० . ०९ 
० . ०९ 


१६ 


९९ 


१ .०० 


१७ 


० . २२ 


३३ 


० . ३७ 


० . २८ 


३४ 


१८ 
१९ 


२ .४२ 
१ .५२ 


२० 


२५४ 
२५४ 
२५४ 
२५० 
२५० 
२४९ 
२४९ 
२४९ 
२४९ 
२४९ 
२५५ 
२५५ 
२५५ 
२५५ 
२५५ 
२५९ 


८६ 


८६ 


३५ 


८६ 
८६ 


० . ३८ 
० .०५ 
० .०५ 
० .०६ 
० . १४ 
० . १४ 
० . ४१ 
० .१५ 
० . २४ 
० .०४ 
० .१० 
० .१३ 
० . १३ 
० . ७० 
० .२१ 
० .१३ 


८६ 


२१ 
२२ 


|Bam 


२३ 


० . १७ 
० . १७ 
० . ३४ 
० .३४ 
० .३४ 
० . ६९ 
० . ३४ 
२ .६१ 
० .१७ 
० . २३ 
० . २२ 
० .०५ 
० .०५ 
० . ०९ 
० .२५ 
० . ३० 
० .१२ 
० . ११ 
० .११ 
० . ११ 


२५९ 


११ 


२४ 


१० 


१० 


३७ 


२५९ 
२५९ 
२५८ 
२५८ 
२५८ 


१० 


० . १८ 


२५ 


२२ 


२२ 


२५८ 
२५८ 


० .१८ 
० .१३ 
० . १३ 
० . ३२ 
० . ३२ 


३८ 


० . ३२ 


२१ 


२७ 
२८ 


३५ 


३९ 


२५७ 
२५७ 
२५७ 
२५७ 
२४१ 
२३९ 
२३८ 
२३२ 
२३४ 
एकुण 


३५ 


४० 


२९ 


३८ 


४१ 


० .३२ 
१. ११ 
१ . ५३ 
१. ०९ 
१. २० 
१ . ४६ 
४३ .७३ 


४२ 


३८ 


४३ 


३८ 


२५२ 


२५२ 
२५२ 
२५२ 
२५२ 
२५२ 
२५२ 
२५२ 
२५२ 
२५२ 
२५२ 
२५२ 


० . ३१ 
० . ३८ 
० . ३८ 
० .०८ 
० . ०८ 
० .०८ 
० .०८ 
० .०९ 
० .०९ 
० .०९ 
० . ०९ 
० . ०९ 
० .०९ 
० . ०९ 
० .०९ 
० .०९ 
० . ०९ 
० .०९ 
० .०८ 
० .४२ 
० . २० 
० . १० 


स्वाक्षरीत/ 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


३१ 


२५३ 


२५३ 
२५४ 


३२ 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


५०७ 


१८ 


अनुसूची २ 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत जेजला कालवा मौ अंबी ता . भूम 
जि . उस्मानाबाद 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत जेजला कालवा मौ अंबी ता . भूम 
जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौ . अंबी येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना क्र . १ 
टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत जेजला कालवा मौ अंबी ता . भूम जि . उस्मानाबाद 
या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही. 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 
___ सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना -१ 
यास केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांकः २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम -६ चे उप कलम -२ चे 
तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही . 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ- प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 
लागू नाही . 
ब- प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 
क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : 

सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 
नियुक्ती केलेली नाही. 
उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे. 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २३ / २/ २०१७ 
ठिकाण : भूम जि . उस्मानाबाद . 

स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 
जि . उस्मानाबाद . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्र . २०१६/ भूसं / सीआर/ ११ 

दि . २८ / ०२/ २०१७ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ /प्र. क्र .७७/ अ- २ दिनांक १९ जानेवारी 
२०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा करण्यात 
आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३ खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल इतक्या 
क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात 
येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक " प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे, असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
च्या पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात 
येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 
___ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 
___ परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज केल्यावर , 
जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 
___ परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्पर 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात 
यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) यांच्या 
नियम १० च्या उप नियम ( ०३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या 
अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


५०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ -२९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


गांव- वाल्हा 

अ . क्र . 


अनुसूची एक 
जमिनीची वर्णन 
ता . भूम जिल्हा - उस्मानाबाद 
भूमापन किंवा । अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक हे . आर. मध्ये 


م 


م 


३४१ 


بہ 


३४४ 


- 
- 
- 
- 
- 


ه 


ه 


م 


م 


ه 


३४५ 
३४९ 
३५१ 
३५३ 
३६० 
३५७ 
३५८ 
३६५ 
३६६ 
३६९ 


अनुसूची २ 
सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत सामाईक मुख्य कालवा मौजे वाल्हा 
ता . भूम जि . उस्मामनाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्पं , उपसा सिंचन योजना 
क्र .१ टप्पाा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत सामाईक मुख्य कालवा मौजे वाल्हा 
ता . भूम जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौ . वाल्हा येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र . १ 
टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत सामाईक मुख्य कालवा मौजे वाल्हा ता . भूम 
जि . उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही. 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

__ _ सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना- १ 
यास केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांकः २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम- ६ चे उप कलम - २ चे 
तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही . 


هم 


१० 


EPla 


३७० 


१५ 


३८० 
३८० 
३८० 
३८१ 
३८९ 
३९० 
३९१ 
४०१ 


१६ 


y 
lar 


४०२ 


४०३ 
४०४ 
६५ 


० . ३८ 
० . १८ 
० . २२ 
० . ३८ 
० . २० 
० . २३ 
० . १८ 
० . २९ 
० . २७ 
० . २९ 
० . १० 
० . १६ 
० . ४५ 
० .३१ 
० . ३७ 
० . ४१ 
० . ५२ 
० . ४५ 
० . २५ 
० .२३ 
० . ३२ 
० . ३२ 
० . ३८ 
० . ७६ 
० . ५७ 
० . २६ 
० . ५४ 
० .२१ 
० . १६ 
० . १८ 
० . १९ 
० . २२ 
० . २५ 
० . २८ 
० . २७ 
० . २६ 
० .१३ 
० . १५ 
० . २५ 
० .२२ 
० . २३ 
० . २५ 
१ . १५ 
० . ८७ 
१४. २९ 


२३ 


२४ 


६६ 


wala 


१ ) 


६९ 
७० 
७१ 
१०० 
१०१ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१०९ 
११६ 
११७ 
एकुण 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 
लागू नाही. 
ब - प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 
क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : 

सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 
करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 

नियुक्ती केलेली नाही . 
२ ) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २३/ २/ २०१७ 
ठिकाण : भूम जि . उस्मानाबाद . 

स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 
जि . उस्मानाबाद . 


३४ 


३५ 


३६ 
३७ 


३८ 


| 


स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 
जि . उस्मानाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


५०९ 


१९ 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 


४०६ 


३८९ 


० .९८ 


अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 

मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 
क्र .२०१६/ भूसं / सीआर/ १३ 

दि . २८/०२/ २०१७ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४ / प्र.क्र .७७/ अ - २ दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना ” असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही ) 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१ ) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही.) 

त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यासविशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

__ परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

___ तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश " उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) 


यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीची वर्णन 
गांव- राळेसांगवी ता . भूम जिल्हा - उस्मानाबाद 
अ . क्र . भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 

गट क्रमांक हे . आर . मध्ये 
___ २ 
४१४ 

० .८२ 
४१३ 

० . १९ 
४१२ 

_ ० .१७ 
४०५ 

० . ९० 

० . ०२ 
४०८ 

० . १२ 
३९५ 

० . ११ 

० . १८ 
३८८ 

० .०१ 
३८७ 

० .०१ 
३८६ 

० . २६ 
३८१ 

० .२७ 
३७६ 
३७३ 

१ .०२ 
३६६ 

० . ७६ 
३६२ 

० . ४१ 
३६० 

१ . २९ 
३५२ 

० . ०६ 
३५१ 

० . १७ 
३५० 

० .२१ 
३४९ 

० . १२ 
३४८ 

० . १० 
३४७ 

० . २३ 
३४६ 

० . २१ 
३४५ 

० . ४६ 
३४४ 

० . १० 
३४१ 

० .०६ 
४०० 

० . ४५ 
३२४ 

० . १५ 
४६८ 

१. २७ 
४६५ 

१ . ६७ 
४६४ 

० . २६ 
४६३ 

० . ५४ 
४६२ 

० . ४३ 
४६१ 

० . २० 
४६० 

० .०५ 
५६ 

३ . ७५ 

० .०७ 
१११ 

० . २८ 
११२ 

३ . ३७ 
११३ 

२ .०६ 
एकुण 

२३. ७९ 


५५ 


५१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


२० 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
क्र . १ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत हिवर्डा कालवा मौजे राळेसांगवी ता . भूम 
जि . उस्मानाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत हिवर्डा कालवा मौजे राळेसांगवी ता . भूम 
जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामळे मौ .राळेसांगवी येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ 
टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत हिवर्डा कालवा मौजे राळेसांगवी ता . भूम 
जि . उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला 

___ सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प, उपसा सिंचन योजना- १ 
यास केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांकः २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्यता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम- ६ चे उप कलम - २ चे 
तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही . 


क्र . २०१६/ भूसं / सीआर /०४ 

दि . २८ /०२/ २०१७ 
ज्याअर्थी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ 
चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , 
महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ - २ दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश " उक्त अधिसूचना " असा 
करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात अशा जिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


त 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्ह्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
" उक्त जमिन " असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश " उक्त सार्वजनिक " प्रयोजन असा करण्यात 
आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते , ज्याच्या स्वरुपाचेविवरण या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
दोनमध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या 
पोट कलम ( ०१) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते 
की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे . 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 
लागू नाही. 
ब - प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 
क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : 
१ ) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 

करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 

नियुक्ती केलेली नाही . 
२ ) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहेकिंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २३ / २/ २०१७ 
ठिकाण : भूम जि . उस्मानाबाद . 

स्वाक्षरीत/ 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 

जि . उस्मानाबाद . 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे 
विस्थापन होणार नाही ) 

___ आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट कलम ( ०१) अन्वये पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही .) 


त्याअर्थी, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ नुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा 
जिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर 
कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा जिच्या भागाचा मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमुद करुन 
अशा मालकास उपरोक्त मालकास तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


५११ 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०५ ) 
नुसार जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम " असा करण्यात आला आहे .) 
यांच्या नियम १० च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे 
भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 

अनुसूची एक 

जमिनीची वर्णन 
गांव- आलियाबादवाडी 

ता . भूम जिल्हा - उस्मानाबाद 


अनुसूची २ 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 
प्रकल्पाचे नांव :- कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ (ब ) अंतर्गत जेजला कालवा मौजे आलियाबादवाडी 
ता . भूम जि .उस्मायनाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन : कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना 
क्र .१ टप्पा क्रमांक ३ ( ब ) अंतर्गत जेजला कालवा मौजे आलियाबादवाडी 
ता . भूम जि . उस्मानाबादचे काम आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ : भूम तालुक्यातील अवर्षण प्रवण क्षेत्रात या 
कालव्यामुळे मौ . आलियाबादवाडी येथील क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार 
आहे . 

अनुसूची तीन 
बाधीत व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे . 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना क्र .१ 
टप्पा क्रमांक ३ ( ब) अंतर्गत जेजला कालवा मौजे आलियाबादवाडी ता . भूम 
जि . उस्मानाबाद या कामामुळे कुठल्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही . 

अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्यानेदिलेला 

___ सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश) 

कृष्णा मराठवाडा सिंचन प्रकल्प , उपसा सिंचन योजना - १ 
यास केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वन विभागाचे पत्र दिनांकः २४ जून २०१५ 
अन्वये पर्यावरण परिणाम निर्धारण अहवालास मान्य ता मिळाली असल्याने 
भूसंपादन कायदा २०१३ अधिनियमातील कलम - ६ चे उप कलम - २ चे 
तरतुदीनुसार सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही . 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


| अंदाजित क्षेत्र 

हे . आर . मध्ये 


३अ 
३अ 
३अ 


० .०७ 
० . ०७ 


० .०७ 


३अ 


० .०७ 


० .०६ 
० .०६ 


० . ०५ 


३अ 
३क 
३क 
३ब 
३ब 
३ब 


० .०४ 
० .०४ 
० . ०४ 
० .०३ 
० .०३ 


३ड 


३ड 
३ड 


० .०३ 
० .०३ 


अनुसूची पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम 
लागू नाही. 
ब - प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता लागू नाही . 
क - ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या 

अधिसुचनेचा तपशील लागू नाही . 
टिप : 
१ ) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन 

करण्याची आवश्यकता नाही. त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये प्रशासकाची 

नियुक्ती केलेली नाही . 
२) उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता, उपसा सिंचन 
विभाग , उस्मानाबाद या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी भूम यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : २३ /२/ २०१७ 
ठिकाण : भूम जि . उस्मानाबाद . 

स्वाक्षरीत / 
( कु . अर्चना कल्याण नष्टे ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी भूम 
जि . उस्मानाबाद . 


३इ 


० . १७ 


३फ 


० .०८ 


३फ 


० .०८ 


३ग 


० . १० 


سه 


० . १० 


سه 


३ग 


० . ०९ 
० .०९ 
० . ११ 


२ 


एकुण 


१.५१ 


५१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३-२९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ भाग १ - पुरवणी 
___ पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 


शुक्रावार दिनांक १७ मार्च २०१७ : फाल्गुन २६ , शके १९३८ 


शनिवार दिनांक १८ मार्च २०१७ : फाल्गुन २७, शके १९३८ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हाधिकारी औरंगाबाद यांजकडून 


वाचा: 


वाचा : 


१ . महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ०६/ ०२/ २०१६ भाग एक - अ औरंगाबाद 
विभाग 


१ . महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक ०४ / ०२/ २०१७: माघ. १५ शके 


२. पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद मुदखेड , बिलोली , 
कुंडलवाडी, देगलूर व कंधार यांचा अहवाल दिनांक १८ /०२/ २०१७ 


१९३८ , भाग एक - अ औरंगाबद विभाग 


३ . नगर विकास विभाग , महाराष्ट्र शासन परिपत्रक क्रमांकः सकीर्ण 
२०१६ / प्र .क्र . ४६६/ नवि - २० दिनांक २१ / १२/ २०१६ 


२. पिठासीन अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद खुलताबाद यांचा 


अहवाल दिनांक ०२ / ०३ / २०१७ . 


४ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ चे कलम ५१- क ( ४ ) 


३ . नगरविकास विभाग , महाराष्ट्र शासन परिपत्र क्रमांक : संर्कीण 


५ . मा . राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र यांचे आदेश क्रं . एमएनसी 
११०१/सिआर२३ , दिनांक १७ ऑगष्ट २००१ 


२०१६/ प्र . क्र . ४६६/ नवि - २० दिनांक २१/ १२/ २०१६ 


आदेश 


४ . महाराष्ट्र नगरपरिषद , नगरपंचायती व औद्योगिक नगर अधिनियम , 


१९६५ चे कलम ५१- क ( ४ ) 


५ . महाराष्ट्र नगरपरिषदा आणि पंचायत ( नामनिर्देशित सदस्यांची 


क्र . २०१६/ नपाप्र/ नपनि/ का -१/ टे- ७ /प्र . क्र . २८ . - ज्याअर्थी नगरपरिषद 
मुदखेड , बिलोली , कुंडलवाडी, देगलूर व कंधार सार्वत्रिक निवडणूक 
२०१६ नंतर , संदर्भ क्र ०१ अन्वये निवडून आलेल्या अध्यक्ष व सदस्यांची 
नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहेत व पिठासीन अधिकारी 
तथा अध्यक्ष नगरपरिषद यांनी उक्त वाचा २ नूसार दिनांक १८ / ०२/ 
२०१७ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष सभेत उपाध्यक्ष 
निवडीबाबतच्या सभेचा इतिवृत्तांत सादर केला आहे . 


अर्हता व नियुक्त्या करण्याची फक्त ) नियम , २०१० 


६. मा . राज्य नियुक्त्या आयोग , महाराष्ट्र यांचे आदेश क्र . एमएनसी 


११०१/सिआर २३ , दिनांक १७ ऑगस्ट २००१ 


आदेश 


त्याअर्थी मी , जिल्हाधिकारी नांदेड उक्त वाचा क्र ३, ४ व ५ अन्वये 
प्राप्त अधिकारानूसार असे जाहिर करतो की , नगरपरिषद मुदखेड , बिलोली , 
कुंडलवाडी, देगलूर व कंधार येथे दिनांक १८/०२/ २०१७ रोजी आयोजित 
सभेत खालीलप्रमाणे दर्शविल्यानूसार नगरपरिषदेच्या नावासमोरील उमेदवार 
उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आले आहेत 


क्र .२०१७ / नपाप्र/ कावि -९१-ज्याअर्थी नगरपरिषद खुलताबाद सार्वत्रिक 
निवडणूक २०१६ नंतर , संदर्भ क्र .०१ अन्वये निवडून आलेल्या अध्यक्ष व 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नाव 


सदस्यांच नावे शासन राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आली आहेत व पिठासीन 


अ . क्र 
| १ 


। 


अधिकारी तथा अध्यक्ष नगरपरिषद यांनी उक्त वाचा ३ नुसार कार्यवाही 


नगरपरिषदेचे नाव 

२ 
मुदखेड 
बिलोली 
कुंडलवाडी 
कंधार 
देगलूर 


लक्ष्मण नरबाजी देवदे 
मारोति कामजी पटाइत 
विठ्ठल चिनन्ना कूडमूलवार 
जफरोद्दीन बहाद्दीन मोहम्मद 
बालाजी श्रीधर टेकाळे 


करून दिनांक २२/ ०२/ २०१७ रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष 
सभेत उपाध्यक्ष निवडीचा व नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्त्याबाबत 
सभेचा इतिवृत्तांत सादर केला आहे . 


दिनांक : १४ / ०३ / २०१७ 
स्थळ: नांदेड 


त्याअर्थी मी डॉ .निधी पांडेय , जिल्हाधिकारी औरंगाबाद उक्त वाचा 
क्र .४,५ व ६ नुसार प्राप्त अधिकारामध्ये असे जाहिर करते की , नगरपरिषद 
खुलताबाद येथे दिनांक २२/ ०२/ २०१७ रोजी आयोजीत विशेष सभेत 
खालील प्रमाणे दर्शविल्यानुसार नगरपरिषदेच्या नावासमोरील उमेदवार , 


सुरेश काकाणी, 
जिल्हाधिकारी , नांदेड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


५१३ 


उपाध्यक्ष म्हणुन निवडून आले आहेत तसेच नामनिर्देशित सदस्य नियुक्त करण्यात आले आहेत . 


अ . क्र . 


नगरपालिकेचे नांव 


____ निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव | नियुक्त नामनिर्देशित सदस्यांचे नांव 


खुलताबाद 


श्री . सुरेश बाबुराव मरकड 


१. श्री .कुलकर्णी अविनाश प्रभाकरराव 
२. श्री . अॅड . कैसरोद्दीन जहीरोद्दीन 


ठिकाण : औरंगाबाद 
दिनांक : ०७.०३ . २०१७ 


( डॉ . निधी पांडेय ) 
जिल्हाधिकारी औरंगाबाद 


सोमवार दिनांक २० मार्च २०१७ : फाल्गुन २९ , शके १९३८ 


आदेश 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


जा .क्र . २०१६ - १७/ नपाप्र / कावी/ २२२ .- ज्या अर्थी, उक्त वाचा क्रमांक 


वाचा :- १ . महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक 

नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १६ ( १ ) ( ड ) सुधारीत . 


०१ व ०२ अन्वये नगर परिषद निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी 


निवडणुक खर्चाची माहिती शपथपत्रासह राज्य निवडणूक आयोगाने विहित 


२. मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र जा .क्र . रानिआ / 

नप -२०१५ / प्र.क्र .१० / का -६दि.१० /०८ /२०१५. 


केल्यानुसार निवडणुक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या 
कालावधीमध्ये सादर न केल्यास अशा उमेदवारांना अनर्ह ठरविण्याबाबतचे 


अधिकार संबधीत जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेले आहेत . 


३ . मा . सचिव राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र 

रानिआ / २०१६ / उनिख / प्र. क्र . १३ / संगणकीकरण कक्ष 
दिनांक १५/ १०/ २०१६. 


ज्या अर्थी वसमत नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक दिनांक २७/ ११ / 


२०१६ रोजी संपन्न झाली आहे . निवडणूकीचा निकाल दिनांक २८ / ११ / 


२०१६ रोजी जाहीर झाला आहे . त्याअर्थी निवडणुक लढविणाऱ्या उमेदवारांनी 


४. मा . सचिव राज्य निवडणुक आयोग , महाराष्ट्र यांचे पत्र । 

रानिआ / २०१६ / उनिख/ प्र . क्र .१३ / संगणकीकरण कक्ष 
दिनांक २५ / १०/ २०१६ . 


निवडणुक निकाल जाहीर झाल्यानंतर ३० दिवसाच्या कालावधीमध्ये म्हणजेच 
दिनांक २७/ १२ / २०१६ पर्यंत निवडणुकीचा एकत्रित खर्च शपथपत्राद्वारे व 
आयोगाने निश्चित केलेल्या विहित नमुन्यातील माहितीसह निवडणूक 
खर्च अधिकारी यांचेकडे सादर करणे अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने उक्त 


५ . सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी , सार्वत्रिक निवडणुक 

नगर परिषद वसमत २०१६ तथा मुख्याधिकारी नगर परिषद 
वसमत यांचा अहवाल ४३६६ / १७/ ०१/ २०१७ . 


वाचा क्रमांक ५ नुसार मुख्याधिकारी तथा सहाय्यक निवडणूक निर्णय 


६ . या कार्यालयाची सुनावणी नोटीस क्रमांक २०१६- २०१७ / 

नवाप्र / कावी -८६ दि . २७/ ०१/ २०१७, ०८ /०२/ २०१७ , 
१७ / ०२/ १७ 


अधिकारी सार्वत्रिक निवडणूक वसमत यांनी निवडणूक खर्चाचा हिशोब 
विहित वेळेत व विहित पध्दतीने सादर न केलेल्या खालीलप्रमाणे उमेदवारां 


बाबतची माहिती सादर केली आहे . 


५१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


भाग १ - पुरवणी 


क्र . 


१६ 


प्रभाग 
क्रमांक 
अध्यक्ष 
पदासाठी 

अध्यक्ष 
पदासाठी 
१ - अ 


३ 


। 


४ 


। 


१ - अ 


१ - ब 


६ 


। 


१ - ब 


२ - अ 


सुरेश 


उमेदवारांचे नांव | अ . | प्रभाग | उमेदवारांचे नांव | अ . | प्रभाग | उमेदवारांचे नांव 
क्रमांक 

क्र . क्रमांक 
दातार राहुल ३ - ब सय्यद अनिस 

| ८ - अ कमळू कुसूमबाई 
यादवराव सय्यद रफिक 

रमेशसा 
मस्के कोंडीबा | १७ । ४ - ब मोरे मंगल ३२ । ९- ब पठाण ईरशाद 
ग्यानोजी गजानन 

यासीन 
शेख माजीद | १८ | ४ - ब शेख शबाना | ३३ । १० - ब शेख महेबुब 
___ अब्दुल बेगम जलील 

मजीत 
चौंढेकर गजानन | १९ । ६- अ कांबळे बाबुराव | ३४ । १० - ब नंदकिशोर 
गंगाधर 

राहिदास 

| बालाजी जक्कलवार 
शेख मुनिरा बेगम | २० | ६- अ । डोळसे रवि | ३५ । १०- ब सुर्यतळ विठ्ठल 
रफिक बाबुराव 

कोडबाराव 
पठाण जुलखा | २१ । ६ - अ घोडके किशोर | ३६ | ११- अ अफुणे संतोष 
महमुद गंगाराम 

गणपतराव 
गोरे वैशाली | २२ । ६ - ब | महम्मद फरजाना | ३७ । १२ - ब । दयाळ विनायक 

जानी 

अशोकराव 
गवळे गिताबाई | २३ । ६ - ब पठाण सुगफता बेगम | ३८ | १३- अ ठोके बाली 
लक्ष्मणराव पठाण मोहशम 

रामा 
पठाण फरजाना । २४ । ६ - ब । शेख सईदा | ३९ | १३ - अ कदम रेश्मा 
अमजतखान बेगम हारुन 

दिपक 
पठाण अख्तरी | २५ । ७- अ | जयश्री रामकिशन | ४० | १३- ब शेख सलीम 
बेगम बशीर 

रशिद 
कुरेशी गौहर | २६ । ७ - ब | मिाजुनेर इब्राहिम | ४१ । १४ - अ | मस्के द्रापदाबाई 
सुलतना अ .हमीम 

कोंडीबा 
कुरेशी २७ । ७ - ब साबणे संदीप ४२ । १४ - अ मुळे मायावती 
खुर्शिदबेगम मजीद 

गंगाधर 

विजयकुमार 
अब्दुल अ.मोईज | २८ । ७- ब गायकवाड अविनाश | ४३ | १४ - ब | पातेकर सागर 
अ . रफिक अरुण 

प्रदीप 
खान फरजाना बेगम | २९ । ७- ब मुजाहिद खॉन । ४४ | १४ - ब जाधव अनिता 
इलियास अहेमदखा इनायत खान 

विलास 
जावेद अहेमद ३० ८ - अ । पेटकर दिपिका 
अलिमोद्दिन 

मारोती 


२ - ब 


२ - ब 


२ - ब 


शिंदे 


३ - अ 


बेग 


३ - अ 


१३ । 


३- ब 


१४ । 


३ - ब 


१५ । 


३ - ब 


उक्त वाचा क्रमांक ०६ अन्वये उपरोक्त उमेदवारांची दिनांक २७/०१/ २०१७ , 


०८ / ०२ / २०१७, १७ / ०२/ २०१७ रोजी सुनावणी घेण्यात आली. सदर 


अधिकारानुसार या आदेशाद्वारे मा . निवडणुक आयोगाने निर्धारीत केल्यानुसार 
विहित मुदतीत व विहित पध्दतीने निवडणुक खर्चाचा हिशोब सादर 
करण्यास कसुर केल्याचेसिध्द होत असल्याने उपरोक्त उमेदवारास नगर 
परिषद निवडणूक लढविण्यास व आदेशाचे तारखे पासुन तीन वर्षासाठी 


सुनावणीमध्ये घेण्यात आलेल्या जबाबनुसार , व आठ उमेदवार तिन्ही 


सुनावणीमध्ये गैरहजर असल्यामुळे उपरोक्त हजर उमेदवारांनी वाचा 


अनर्ह ठरविण्यास येते . 


क्रमांक १ व २ ,३,४ प्रमाणे विहित मुदतीत व विहित पध्दतीने शपथपत्राद्वारे 
एकत्रित खर्च सादर करण्यास कसुर केल्याचे मान्य केले . 
त्याअर्थी मी जिल्हाधिकारी हिंगोली उक्त क्रमांक ०२, नुसार प्राप्त 


अनिल भंडारी, 
जिल्हाधिकारी, हिंगोली. 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापान 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ रे, राजपत्र क्र . ६ट 


गुरुवार ते बुधवार, मार्च २३-२९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


[ किंमत : ०.०० रुपये 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 

_ शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना) 


टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक 
आहेत . 


नगर परिषद याजंकडून 

जाहीर सूचना 
( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना १७६६ चे कलम ३७ 
( १ ) अन्वये ) 

जा . क्र / न. प.मु / वि . आ / क्र . ६३ / २०१७ . - ज्या अर्थी मुरुम 
शहराचा विकास आराखडा शासनाने शासन अधिसूचना क्रमांक . 
TPS - 3403/ 1271 /CR- 266( B )/ 2003 / UD - 30 Dated 
24 . 06 . 2005. अन्वये मंजुर केला असुन तो दिनांक ३०/०८/ २००५ 
पासुन अमंलात आलेला आहे . 

उक्त विकास योजना मधील आरक्षण क्रमांक १९ हे सार्वजनिक 
शहर वाचनालय करीता मंजुर करण्यात आलेला आहे . 

ज्या अर्थी मुरुम नगर परिषदेने विशेष सर्वसाधारण सभा 
ठराव क्रमांक १४ दिनांक २२- ८- २०१६ अन्वये आरक्षण क्रमांक 
१९ हेसार्वजनिक शहर वाचनालय व नगर परिषद प्रशाकीय 
इमारत अशा प्रमाणे मंजुर करावे असा ठराव पारित केला आहे . 
आरक्षण क्रमांक १९ या जागी सार्वजनिक शहर वाचनालय 


बरोबर सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने त्या जागी सार्वजनिक 
शहर वाचनालय व नगर परिषद प्रशाकीय इमारत होणे योगय 
आहे . 

आणि त्याअर्थी ही जाहीर सूचना जनतेच्या सूचना व हरकती 
मागवण्या करिता उक्त अधिनियामाच्या कलम ३७ ( १ ) नुसार 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . ज्या कोणास त्याच्या सूचना हरकती 
सादर करावयाच्या आहेत . त्यांनी जाहीर सूचना शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द झाल्यापासुन तीस (३०)दिवसात सादर करावयात म्हणजे 
उक्त फेर बदलाचा अंतिम प्रस्ताव अंतिम मंजुरी साठी शासना 
कडे सादर करण्यापुर्वी त्याचा विचार नगर परिषद करील . 

उक्त फेर बदल दर्शवणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या 
अवलोकनात नगर परिषदेच्या कार्यालयीन वेळेत पहावयास 
उघडा ठेवण्यात आला आहे . 


ठिकाण - मुरुम 


अध्यक्ष 
नगर परिषद मुरुम . 


दिनांक - १७/ ०३/ २०१७ . 


औ . भाग १ अ - ६ 


१३ 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३- २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


भाग १ अ- पुरवणी 


By the PresidentMunicipal Council Murum 


(Maharashtra Regional and Town planning act 
1966 under- section 37 ( 1 ) 


नगर परिषद मुरुम याजंकडून 

जाहीर सूचना 


( महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना १७६६ चे कलम ३७ 
( १ ) अन्वये ) 


O . No / MCM/ DP/ 63 / 2017 - Where as the 
Development Plan for Murum has been sanctioned 
by Government of Urban Development Department 
vide notification number TPS - 3403/ 1271 /CR 
266 ( B )/ 2003/ UD- 30 Dated 24. 06 . 2005 . And the 
said Development Plan is came in to force from 
Dated . 30 . 08 . 2005 . 


TheReservation Site number 19 In The Said 
Development Plan has sanctioned for 
Library.Where asMurum Municipal Council vide 
its Special General Body Resolution No . 14Dated 
22 .8 . 2016 said that the Reservation Site 19 should 
sanctioned as Library and Commercial Complex .It 
will be useful for public at large if the Reservation 
Site 19 sanctioned as Library and Commercial 
Complex . 


जा .क्र / न.प .मु / वि . आ / क्र .६३ / २०१७. - ज्या अर्थी मुरुम 
शहराचा विकास आराखडा शासनाने शासन अधिसूचना क्रमांक . 
TPS- 3403 /1271/CR- 266 ( B)/ 2003 /UD-30 Dated 
24. 06. 2005. अन्वये मंजुर केला असुन तो दिनांक ३०/ ०८ / 
२००५ पासुन अमंलात आलेला आहे . 

उक्त विकास योजना मधील आरक्षण क्रमांक १७ हेबगीचा व 
बाल उदयान करीता मंजुर करण्यात आलेला आहे . 

ज्या अर्थी मुरुम नगर परिषदेने विशेष सर्वसाधारण सभा 
ठराव क्रमांक १४ दिनांक २२ - ८ - २०१६ अन्वये आरक्षण क्रमांक 
१७ हे बगीचा बालोदयान वव्यापारी सकुंल अशा प्रमाणे मंजुर 
करावे असा ठराव पारित केला आहे . आरक्षण क्रमांक १७ या 
जागी बगीचा व बालोदयान बरोबर सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने 
तसेच मुरुम नगर पालिकेच्या आर्थिक उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने 
त्याच जागी बगीच्या व बालोदयान व व्यापारी सकुंलदेखील 
विकासित होणे योगय आहे . 

आणि त्याअर्थी ही जाहीर सूचना जनतेच्या सूचना व हरकती 
मागवण्या करिता उक्त अधिनियामाच्या कलम ३७ ( १ ) नुसार 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . ज्या कोणास त्याच्या सूचना हरकती 
सादर करावयाच्या आहेत . त्यांनी जाहीर सूचना शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द झाल्यापासुन तीस ( ३०)दिवसात सादर करावयात म्हणजे 
उक्त फेर बदलाचा अंतिम प्रस्ताव अंतिम मंजुरी साठी शासना 
कडे सादर करण्यापुर्वी त्याचा विचार नगर परिषद करील . 

उक्त फेर बदल दर्शवणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या 
अवलोकनात नगर परिषदेच्या कार्यालयीन वेळेत पहावयास 
उघडा ठेवण्यात आला आहे . 
ठिकाण - मुरुम 


Where as public notice is here by published 
for inviting suggestion and objections from the 
public as under -saction 37 ( 1 ) of the said Act. Those 
persons who will give their suggestion objections 
within 30 days from the Publication of this notice 
in Government Gazette will be considered by this 
council before submitting the proposal to 
Government for final sanctioned . 


The part plan showing the proposed 
modification is kept open for inspection of the 
public during office of the Municipal Council 
Murum. 


Place - Murum 


Date - 17 /03/ 2017 . 


अध्यक्ष 


दिनांक - १७/ ०३ / २०१७ . 


नगर परिषद मुरुम . 


President, 
Municipal Council Murum . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , मार्च २३ - २९ , २०१७ : चैत्र २-८ , शके १९३९ 


94 


By the President Municipal Council Murum 


Garden , Children Park and Commercial Complex. 


(Maharashtra Regional and Town planning 
act 1966 under -section 37 (1 ) 


Where as the Development Plan for Murum 
has been sanctioned by Government of Urban 
Development Department vide notification number 
TPS - 3403/ 1271/CR - 266 ( B )/2003/UD - 30 Dated 
24 . 06 . 2005 .And the said Development Plan is came 
in to force from Dated . 30 .08 .2005 . 


Where as public notice is here by published 
for inviting suggestion and objections from the 
public as under-section 37 (1 ) of the said Act . Those 
persons who will give their suggestion objections 
within 30 days from the Publication of this notice 
in Government Gazette will be considered by this 
council before submitting the proposal to 
Government for final sanctioned . 


The part plan showing the proposed 
modification is kept open for inspection of the 
public during office of the Municipal Council 
Murum . 


Place -Murum 


The Reservation Site number 17 In The Said 
Development Plan has sanctioned for Garden and 
Children Park .Where asMurum Municipal Council 
vide its Special General Body Resolution No. 14 
dated 22 . 8 . 2016 said that the Reservation Site 17 
should sanctioned as Garden , Children Park and 
Commercial Complex .It will be useful for public 
at large and also it will beneficial for increase of 
Economical Condition of Murum Municipal 
Council if the Reservation Site 17 sanctioned as 


Date - 17 /03/2017 . 


President, 
Municipal Council Murum . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले. 


